सन २०२२-२३ मध्ये मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि 
व्यवसाय व ग्रामीण प्रकल्पा करिता रु.२५०० लाख 
निधी वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृव्यप्र ५४२२/प्र.क्र. ८८/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- २० फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा:- 

१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ, दिनांक १९.०१.२०१९ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.9०/८-ओअ, दिनांक ११.०९.२०१९ 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.9०/८-ओअ, दिनांक ११.०९ २०१९ 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.७९/८-ओ, दिनांक १४.०२.२०१९ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ५४२१/प्र.क्र.१४७/८-ओ, दिनांक १७.११.२०२१ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ५४२२/प्र.क्र.८८/८-ओ, दिनांक १.७.२०२२ 
७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:- कृव्यप्र - ५४२२/प्र.क्र.८८/८-ओ, दिनांक ३०.११.२०२२ 
८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, यांचे पत्र क्रमांक स्मार्ट/ 

पीसीएमयु/लेखा/बजेट 2022-23/ 80/2023, दिनांक ६.१.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (State of Maharashtra’s 
Agribusiness and Rural Transformation - SMART) राज्यातील सर्व जिल्हयांमध्ये (सन २०१९-२० ते 
२०२६-२७) या ७ वर्षाच्या कालावधीत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 


या प्रकल्पासाठी सन २०२२-२३ या वर्षात रु. १०० कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र. ६ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पास सन २०२२-२३ मध्ये बाह्य हिस्सा रु. ५२५०.०० व राज्य 
हिस्सा रु.२२५०.०० लाख असा एकूण रु. ७५००.०० लाख निधी वितरीत केलेला आहे. दि.७.७.२०२२ रोजी 
मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व उप मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकरी उत्पादक 
कंपन्याना २०० कोटी वितरीत करण्याबाबतचे प्रकल्प संचालकांनी नियोजन सादर केळे आहे. त्यानुषंगाने 
त्यांनी संदर्भ क्रमांक ८ येथील पत्रान्वये केळेल्या विनंतीस अनुसरुन प्रकल्पाकरिता सन 2022-23 मध्ये विविध 
बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी बाह्य ESATA रु. १७५०.०० लाख व राज्य हिळड्याचा रु.७५०.०० लाख याप्रमाणे 
एकूण रु.२५०० लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय : - 

१. सन २०२२-२३ करिता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प यांना 
प्रकल्पांतर्गत विविध बाबींची अंमळबजावणी करण्याकरिता बाह्य हिळ्याचा रु. १७५० लाख (रु. सतरा 
कोटी पन्नास लाख फक्त) व राज्य हिछ्याचा रु. ७५० लाख (रु.सात कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका 
निधी वितरीत करण्यात येत असून त्याचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२२/प्र.क्र. ८८/८-ओ 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र उद्दिष्ट शीर्ष बाह्य हिश्‍्‌याकरिता वितरीत राज्य हिऱ्‌याकरिता वितरीत 
करावयाचा निधी करावयाचा निधी 
२४०१॥७९६९ २४०१॥७९५१ 
an] ३१-सहायक १०१५.०० ४८७.५० 
२ ३३-अर्थसहाय्य ७३५.०० २६२.५० 
एकूण १७५०.०० ७५०.०० 


२. उपरोक्त प्रमाणे वितरीत रु.२५०० लाख निधी प्रकल्पाच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


बाह्य हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्र. डी-३ मागणी क्र. डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन २४०१-पीक संवर्धन 
(११५) लहान/सीमांत शेतकरी व कृषि (११५) लहान/सीमांत शेतकरी व कृषि 
मजूरांसाठी योजना मजूरांसाठी योजना 


(00) (०५) मा. बाळासाहेब ठाकरे व्यवसाय व | (००) (०४) मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व 
ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (बाह्य हिस्सा | ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा २७.५९%) 
७२.४१%) (२४०१॥९६९) ३१-सहायक अनुदाने | (२४०१५९५१) ३१-सहायक अनुदाने 
३३-अर्थसहाय्य ३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या बाह्य हिऱड्याकरिता रु.१७५० लाख (रुपये 
सतरा कोटी पन्नास लाख) व राज्य हिऱऱ्याकरिता रु.७५० लाख (रुपये सात कोटी पन्नास लाख फक्त) अशा 
एकूण रु. २५०० लाख (रुपये पंचवीस कोटी फक्त) इतक्या निधीच्या कोषागारातून आहरण व 
वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प 
(SMART) संस्था, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि वित्त विशोषज्ज्ञ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा प्रकल्प 
संचालकांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


५. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती 
मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


६. संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प संचालकाना प्रत्येक तिमाहीस अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यात येईल. अगोदरच्या तिमाहीस वितरीत केलेला निधी पूर्णपणे 
खर्ची पडल्यानंतर व तसे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच पुढील तिमाहीकरीता निधी वितरीत 
करण्यात येईल. संदर्भाकित शासन निर्णयातील सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन होईल याची प्रकल्प 
संचालकांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२२/प्र.क्र. ८८/८-ओ 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. ४ एप्रिल, २०२२ व दि. ८ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या 


शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी 
शर्तीची पूर्तता करुन तसेच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३६/२०२३/व्यय-१ दि.१४.२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२०१५०९४७७९०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 
Date: 2023.02.20 15:13:54 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (नगर विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (महिला व बाळ विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


टा: “> टा 


= 


. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्‍त (कृषि), आयुक्‍त कार्यालय, पुणे 

. प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुकत, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१द. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, नागपूर 
. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 

. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, मुंबई 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 


आयुक्त, पुणे महानगर पालिका, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२२/प्र.क्र. ८८/८-ओ 


२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
3१८ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, पुणे 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

सह संचालक HG व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

निवडनस्ती (८-ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


